कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती देणेबाबत. (नागपूर विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/७०२/२०२१, दि.२७.०८.२०२१ 


शासन Seat :- 

कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००- 
१,१२,४००) महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात 
त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन 
राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । निवडसूची कर्मचाऱ्याचे नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 
a 9/299 APART रामभाऊ सपाटे, कृषि नागपूर कृषि अधिकारी, कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी चिकित्सालय 
गोंदिया, जिल्हा गोंदिया फळरोपवाटीका, हिवरा, 
ता. गोंदिया, जि. गोंदिया 
२ ६२/११४७ | Hex यशवंतराव डोफे, कृषि नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक,उपविभागीय कृषि अधिकारी अधिकारी, हिंगणघाट, जि. वर्धा 
हिंगणघाट, जि. वर्धा 
३ ६६/११५३ | विलास गुलाबराव गलांडे, कृषि नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, धाबा, ता. 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी गोंडपिंपरी, जि. चंद्रपूर 
नांदुरा, जि. बुलढाणा 
४ ७०/१२०९ | घनश्याम काशीराम पाटील, कृषि नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, वरोरा, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर 
मुल, जि. चंद्रपुर 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

4 0/4264 । वैशाली दयाराम वानखडे, कृषि नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, गोंदिया, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. गोंदिया, जि. गोंदिया. 
नांदगाव खंडेश्वर, जि. अमरावती 

६ ९२/१२६७ । मनिषा मारोतराव मोवाडे (थेरे, कृषि | नागपूर कृषि अधिकारी, ताकृअ, 
पर्यवेक्षक, विभागीय कृषि कार्यालय, नागपूर, जि. नागपूर. 
सहसंचालक, नागपुर 

७ ९३/१२७१ | यसलव भगवान बावनकर, कृषि नागपूर कृषि अधिकारी, जिल्हा 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिक्षक, कृषि अधिकारी (गुनि) 
तिरोडा, जि. गोंदिया गोंदीया. 

८ ९४/१२७२ । स्वप्नील काशीनाथ झंझाड, कृषि नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी साकोली, 
पर्यवेक्षक, तालुका फळरोपवाटीका ता. साकोली, जि. भंडारा. 
भंडारा, जि. भंडारा 

९ ९८/१३०४ । पंकज मेतरामजी जिभकाटे, कृषि नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी मुंडीकोटा, ता. तिरोडा, 
मोहाडी, जि. भंडारा जि. गोंदीया. 

| ११४/१३२९ | स्मिता नानाजी मुन (श्रीमती स्मिता । नागपूर कृषि अधिकारी, बिज परिक्षण 
प्रविण ढोरे) , कृषि पर्यवेक्षक, जिल्हा प्रयोगशाळा, नागपूर 
मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी प्रयोगशाळा, 
नागपुर 

हिं ११६/१३३१ | विजय भागवतराव नंदनवार, कृषि । नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी, कामठी, जि. नागपूर. 
गोंदिया, जि. गोंदिया 

१२ ११७/१३३२ | अभिलाषी रुषी येरमे, कृषि पर्यवेक्षक, | नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, सावनेर, 
तालुका कृषि अधिकारी चामोर्शी, जि. ता. सावनेर, जि. नागपूर. 
गडचिरोली 

१३ ११८/१३३३ । रंजना रामदासजी बोबडे, कृषि नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, सिरोचा, 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि ता. सिरोंचा, जि. गडचिरोली. 
अधिकारी वरोरा, जि. चंद्रपुर 

१४ ११९/१३३५ | सुधीर पुरुषोत्तम वरकडे, कृषि नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, लाखणी, 
अर्जुनी मोरगांव, जि. गोंदिया जि. भंडारा. 

१५ १२१/१३३८ | प्रगती बद्रीप्रसाद चव्हाण, कृषि नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, टेभुर्डा, 


पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि 
अधिकारी वरोरा, जि. चंद्रपुर 


ता. वरोडा, जि. चंद्रपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

१६ १३४/१४४६ | भगवान मधुकर कुळकर्णी, कृषि नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, पहेला, 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि ता. भंडारा, जि. भंडारा 
अधिकारी, बुलढाणा 

१७ १३७/१४५८ | नंदु ज्ञानोबा वानखडे, कृषि पर्यवेक्षक, | नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, 
तालुका कृषि अधिकारी अकोला, सालेकसा, ता. सालेकसा, जि. 
जि.अकोला गोंदिया 

१८ १४७/१६२८ | योगीराज शिवाजी गावंडे, कृषि नागपूर कृषि अधिकारी, कृषि 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि चिकित्सालय फळरोपवाटीका, 
अधिकारी अकोट, जि. अकोला नाचणगाव, ता. देवळी, जि. वर्धा. 

१९ १५०/१६५३ | उध्दव शामराव काळे, कृषि पर्यवेक्षक, | नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
तालुका कृषि अधिकारी मेहकर, जि. अधिकारी कार्यालय, राजूरा, 
बुलढाणा जि. चंद्रपूर. 

२० १५२/१६६३ | आत्माराम पुंजाजी आघाव, कृषि नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, गोरेगाव, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. गोरेगाव, जि. गोंदिया. 
लोणार, जि. बुलढाणा 

२१ १५४/१६६७ | रमेश गणेडशाराव देशमुख, कृषि नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी सारवाडी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. कारंजाघाडगे, जि. वर्धा. 
बुलढाणा 

२२ १५५/१६६८ | राजेश तुकाराम पवार, कृषि नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, दासगांव, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. गोंदिया, जि. गोंदिया. 
बुलढाणा 

२३ १५६/१६६९ | गजानन काशिराम चव्हाण, कृषि नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, तिरोडा, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. तिरोडा, जि. गोंदिया. 
बार्शी टाकळी, जि. अकोला 


२. सदर पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्क 


सांगता येणार नाही. 


४. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पूरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.०१.०८.२०१९ मधील 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२०-२१ च्या MISA काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील 
दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची कृषि अधिकारी पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेझाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. 
शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


८. नागपूर महसुली विभाग वाटप झालेल्या सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीतील क्रमांक ११५ 
(कु.सरोज धरमदास मेंढे) आणि १८१ (श्री.आढळ जयराम हरी) या अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
(कनिष्ठ) संवर्गातील पदोन्नतीने पदस्थापनेचे sear स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


९. सदर शासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११८१७५३१६३९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA SUNIL (eso See ee 


20=48807fd57 1bd08b73 18/82/32c3ac18b4a938a342e23932200c3df8b0 
= BOE: 


14563, |ECA936BF2CO3EESBO83F 338E65F7AF36F6CD, 
serialNum I 
AACSBDOE7F88E592, त 
Date: 2022.01.18 


BARS: 
n=JYO 
58 40: 


}39F7D6208C334DDD686A8F076E25FFF19427C 
yTSNA SUNIL ARJUN 
)5'30' 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 


& 

७. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८ 

९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


१०. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

१२. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 
१३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी 

१६. निवड नस्ती /१६अओ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


